राज्यातील विविध शहरांतील 
झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या सर्वसामान्य व 
गोरगरीब नागरिकांना मोफत आरोग्य सेवा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात सुरु 
करण्यात आलेल्या Woo “हिंदुहृदयसम्राट 
बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” मध्ये 
Protean eGov Technologies Ltd. या 
कंपनीकडून प्राप्त होणा-या Corporate 
Social Responsibility (CSR) निधीमधून 
Digital Health transformation Initiative 
सुरु करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२४/प्र.क्र.१६६/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ०१ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- (१ सहसंचालक (तांत्रिक) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुंबई यांचे पत्र क्र. राआसो/आपला 
दवाखाना/१५०३३५-३३६/२०२४ दिनांक २८/०३/२०२४ व दिनांक १६/०४/२०२४. 


प्रस्तावना :- 

Protean eGov Technologies Ltd. या कंपनीने दि.१४.०३.२०२४ च्या निवेदनान्वये 
“हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” या योजनेसाठी Corporate Social 
Responsibility (CSR) निधीमधून Digital health transformation initiative सुरु करण्यासंदर्भात 
सार्वजनिक आरोग्य विभागास प्रस्ताव सादर केला होता. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आयुक्‍त, आरोग्य 
सेवा कार्यालयाकडून प्रस्तुत प्रस्तावाची छाननी करुन यथायोग्य प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळविण्यात 
आले होते. त्यानुषंगाने सहसंचालक (तांत्रिक) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे दि.२८.०३.२०२४ व 
दि. १६/०४/२०२४ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. ''हिंदुह्ृदयसम्राट बाळासाहेब 
ठाकरे आपला दवाखाना" हि महत्वाची व नाविन्यपूर्ण योजना असून सदर योजनेचा राज्य शासनाकडून 
वारंवार आढावा घेतला जातो. आपला दवाखाना कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी software ची 
आवश्यकता आहे. आपला दवाखानामध्ये Digital Health Transformation Initiative ची अंमलबजावणी 
प्रायोगिक तत्वावर करण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील ७०० 
“हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” मध्ये Protean eGov Technologies Ltd. या 
कंपनीकडून प्राप्त होणा-या Corporate Social Responsibility (CSR) निधीमधून Digital Health 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- १०२४ /प्र.क्र.१६६/आरोग्य-७ 


transformation Initiative GO करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील विविध serie झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या सर्वसामान्य व गोरगरीब 


नागरिकांना मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात सुरु करण्यात आलेल्या ७०० 


“हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” मध्ये Protean eGov Technologies Ltd. 


या कंपनीकडून प्राप्त होणा-या Corporate Social Responsibility (CSR) निधीमधून Digital 
Health transformation Initiative सुरु करण्यासाठी खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


1) 


2) 


3) 


4) 


ABDM-compliant (M1, M2 and M3 enabled) solution to be implemented across all 
Aapala Davakhana 


The solution shall be deployed across 350 Aapala Davakhana across Maharashtra at 
no cost to the Maharashtra state Government. 


Additionally, Protean has active engagements with number of Corporate CSR 
relationships and secure more funding for supporting rest of the 350 Aapala 
Davakhana. 


Overall project scope will include following:- 
Will provide Clinic management software and citizen application. 
Centralised training to key stake holders. 


Aapala Davakhana dashboard for District and state team to monitor and track 
operationalization of clinical Intervention. 


Installation, configuration and customisation of the application. 

Clinician/ Doctor mobile/web App. 

Simplified Inventory management (drugs and consumables) 

Centralized and Simplified Laboratory Management solution. 

Centralized real-time monitoring, and tracking of staff, assets and pharmacy stock. 
Geo-tagging of Aapala Davakhana to enable easy discovery by the citizens. 


Citizen application shall be provided for managing consents and storing health 
records securely in line with the ABDM. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण- १०२४ /प्र.क्र.१६६/आरोग्य-७ 


4) 


Centralized Dashboard for the state to monitor and track day-to-day operations, 
trends, statistics and metrics for all clinics 


M/s. Protean eGov Technologies Ltd. कडून सदर software ची अंमलबजावणी 
पुढील २ वर्षासाठी मोफत दिली जाईल, त्यामुळे पुढील २ वर्षासाठी शासनाला लागणारा 
खर्च शून्य आहे. दोन वर्षाच्या कालावधीनंतर स्वतंत्र निधीची व्यवस्था Protean eGov 
Technologies Ltd. कडून केली जाईल. 


सदर software साठी आवश्‍यक असलेले हार्डवेअर PC, printer and smartphone 


(or data connectivity in existing smartphones) ची उपलब्धता आहे. 


सदर software ABDM-compliant (M9, M2 and M3 enabled) solution आहे. 


Software स्थापित केल्यामुळे होणारे फायदे: - 


सदर software मुळे आपला दवाखाना या योजनेचा real-time performance check 
करता येईल व त्यामुळे "हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना" या योजनेचे 
सनियंत्रण व मूल्यमापन करण्यास सोयीचे होईल . 


e Aapala Davakhana dashboard for District and state team to monitor and 


track operationalization of clinical Intervention. 
e Clinician/ Doctor mobile/web App. 
e Simplified Inventory management (drugs and consumables) 


e Centralized real-time monitoring, and tracking of staff, assets and 


pharmacy stock. 


e Geo-tagging of Aapala Davakhana to enable easy discovery by the 


citizens. 


e Citizen application shall be provided for managing consents and storing 


health records securely in line with the ABDM. 


७ सदर software चा मालकी हक्क सार्वजनिक आरोग्य विभाग व राष्टीय आरोग्य 
अभियान महाराष्ट्र यांचा राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- १०२४ /प्र.क्र.१६६/आरोग्य-७ 


७ Digital Personal Data Protection Act २०२३ च्या तरतुदी आणि कार्यक्षेत्रानुसार 
जमा केलेल्या डेटाची गोपनीयता M/s. Protean eGov Technologies Ltd. 
कडून राखण्यात येईल. 


e प्रस्तुत प्रकरणी M/s. Protean eGov Technologies Ltd. या कंपनीमार्फत 
Digital Health transformation Initiative ची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
करावयाचा करार आयुक्‍त, आरोग्य सेवा यांचेस्तरावरुन करण्यात यावा. 


९. सदरचा शासन निर्णय, मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०११२३२१९६६१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
R AJ F N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b5 1 2f7ff8b758d60a4598c24a36386a48 


V | गा गृ H A [_ 05881cbcea84410a43526338ca5896F, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=92FCD41 179A2BA99BFFA75CBEO 


90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA631 
K U D ) A [_ F 5, cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
Date: 2024.08.01 18:17:09 +05'30' 


(राजेंद्र वि. कुडले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

) अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 

) संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 

) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


षु 
सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 


£93) 


XN ७. 


vo 


qo) ud जिल्हा areu चिकित्सक (FWB मार्फत) 
qq) ud जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
92) Head - Government Relations, Protean eGov Technologies Ltd. 
१३) निवडनस्ती, (आरोग्य-७) 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


